अर्थसंकल्पीय अनुदान 20-2024 मागणी 
क्र. वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण 
यावरील भांडवली खर्च (योजनेत्तर)(४४०२ 
११४८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी १६२०/प्र.क्र.६९-आ/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २० जानेवारी, २०२१ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६९-अ/पापु- 
१५, दिनांक १६.०७.२०२० 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६९-अ/पापु- 
१५, दिनांक २७.१०.२०२० 
३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६९-अ/पापु- 
१५, दिनांक १६.१२.२०२० 
प्रस्तावना - 
सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
(00)(909) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील 
लहान पाटबंधारे योजना (अनिवार्य)(४४०२ ११४८)” लेखाशीर्षाखाळी रू. २९७३५३०००/- इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. त्यापैकी रूपये २००६२३६००/- इतके अनुदान संदर्भाधिन 
क्र.१, २व ३ अन्वये आतापर्यंत अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर वितरीत करण्यात 
आले होते. सदर लेखाशीर्षाखाली चाळू आर्थिक वर्षातील पुढील कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना व इतर 
अनुषंगिक बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण 
रू. २,२४,९६,२५०/- (रूपये दोन कोटी चोवीस लक्ष शाहाण्णव हजार दोनशो पन्नास फक्त ) इतके 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी -१६२०/प्र.क्र.६९-आअ/पापु-१५ 


अनुदान संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे मुक्‍त 
करण्यात येत आहे. 


(रूपये हजारात) 
सध्या वित 
करावयाचे अनुदान 


सन २०२०-२०२१ 
करीता आतापर्यंत 
वितरीत केलेले 


अनुदान 


उद्दिष्ट वित्तीय वर्षे २०२०- 
२०२१ करीता 


मंजूर अनुदान 


पी... 


३०००.००० 0,000 800,000 


tes 
: 
: 


yaaa | 5३९१००59०० 
IV वंगण १६८८९.००० ३२३७७.८०० ४२२२.२५० 
8 ०. 


यंत्रसाम ५५००.००० 0,000 १९२५.००० 
साधनसामुग्री 


एकूण २९७३५३.००० २००६२३.६०० १00 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लेखशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२० रोजीच्या 
शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ४ ते १३ व सोबतच्या परिशिष्ठातील मार्गदर्शक सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

सदर खर्च “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
(00)(909) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील 
लहान पाटबंधारे योजना (अनिवार्य)(४४०२ ११४८)” यालेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. तसेच 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी -१६२०/प्र.क्र.६९-आ/पापु-१५ 


करून दिलेले अनुदान मासिक तरतुदीतुन भागविण्यात यावा. सदर निधी वित्त विभागाच्या 
दिनांक १६.०४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदींच्या अधीन राहून वितरित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२०१२०६२६९५२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti Pawar 
G a n e S h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=Water Supply And Sanitation Department, 
4 é postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20e917 
N | V [ 1 tt | ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
serialNumber=1325a2533f628572438b5fb711¢ 
805de- 8678b9701 Sbb0cac990e3b375423, 
Pp a Wa r cn=Ganesh Nivrutti Pawar 
Date: 2021.01.20 16:02:12 +05'30' 


(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

उप संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
सहसंचालक(मविवलेसे), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६(२ प्रती) 

. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 

निवड नस्ती (पापु-१५) 


Cc “७ A  -5 


o~ 
ae 
ry 


:० 6२ ७ < 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


